कामगार उप आयुक्त, गट-अ (वेतन ASA 
स्तर एस-२३२, रु. ६७७००-२०८(७9००) या 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१८ ९/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन- 
१२, दि.१५.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७.०५.२०२१ 
३) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्रमांकः आस्था/१२२१/सकाआ(प)/कार्या-२, दि.१८.०६.२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 
दि.०५.०७.२०२१ 
५) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१९०/ 
कामगार-८, दि.०६.०७.२०२१ 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक: दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दि.१४.०७.२०२१ 
७ उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१८९/ 
कामगार-८, दि.२६.०७.२०२१ 
सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक: दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दि.२३.०७.२०२१ 


(> 


प्रस्तावना : 


कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त,गट-अ संवर्गातील कर्मचा- 
यांना सन २०२०-२१ या निवडसुची वर्षाकरिता उपरोक्त अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, कामगार आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ या पदावर 
पदोन्नतीकरिता एकूण ११ (नियमित पदोन्नती -१० -- तदर्थ पदोन्नती - ०१) पदांच्या नियमित तथा तदर्थ 
निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. उपरोक्‍त अ.क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयानुसार पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के या प्रमाणे दिव्यांग आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तर उपरोक्त 
अ.क्र. ५ येथील नमूद शासन निर्णयानुसार कामगार आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील सर्व संवर्गातील 
दिव्यांग पद सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उपरोक्त अ.क्र.६ येथील नमूद पत्रातील 
सुचनेनुसार दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवाराचे ४ टक्के आरक्षण विचारात घेऊन, कामगार उप 
आयुक्‍त,गट-अ संवर्गातील एकुण ११ रिक्‍त पदांपैकी एकुण ०६ (दिव्यांग नसळेले-०५ व दिव्यांग 
असलेले -०१) रिक्‍त पदांवर उपरोक्‍त अ.क्र. ७ अन्वये arear निर्गमित करण्यात आले आहेत. आता, 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१८९/कामगार-८ 


उपरोक्त अ.क्र.८ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२३.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व रिक्‍त 
पदे (१००%) पदोन्नतीने भरण्याबाबत सुचित केले आहे. त्यानुसार प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त झालेल्या पदावर 
श्री. आ. स.खरात यांना तदर्थ पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Seat: 


कामगार आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त,गट-अ संवर्गातील 
खालील नमूद अधिका-यास कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ (दुसरा टप्पा) (वेतन FSA स्तर एस-२३, 
रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गात या शासन निर्णयान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नावा | पदस्थापनेचा | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना कार्यालय 
क्र | क्रमांक महसूली 

विभाग 
of १३६ | श्री. आसं. खरात कोकण२- | अध्यक्ष, माल वाहतुक कामगार मंडळ, मुंबई 


३. वरील अधिका-यांना पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(9) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब च्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

(२) सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील व 
पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

(३) प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात 
प्रतिनियुकक्‍्तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात 
येईल. सदर पदोन्नती तात्पूरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरूपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 

(3) सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात या विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. सदर पदोन्नत अधिका-यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 

याद्वारे तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

याबाबतचा रुजू अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी कामगार आयुक्‍त यांच्यामार्फत शासनास 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१८९/कामगार-८ 


सादर करावा. तसेच त्यांनी अनधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. तसेच पदस्थापना रद्द अथवा त्यात बदल 


करणेसाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळली,२०२१ ,मधीळ २ (ड) येथील 
तरतुदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्ती होणा-या सदर अधिका-यांनी पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या 


तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजु होणे आवश्‍यक आहे. 
सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१८३२१९४६१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


D R ळू S H R | KA N T Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR, 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 0 


=IN, 0 INDUSTRIES, ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
L A XA M A N R A O 2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad 1db4953358cd43c999bdf0 
814c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
PULKUNDWAR 
PULKUNDWAR Date 201 09 6 0530 
श्री ' 
(ST. HI. ल. पुलकुडवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


. कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१ 

. कामगार उप आयुक्‍त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)/(ले.प.), मुंबई-१/नागपूर-२ 

. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण/नागपूर/पुणे 

. कामगार उप आयुक्त,मुंबई/ठाणे/रायगड/पालघर/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 
९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.कार्यासन अधिकारी/कामगार-५, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचेमार्फत) 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


